पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध 
कार्यालयांसाठी निर्माण केलेल्या ७६,८०१ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : सीटीई ३६१७/प्र.क्र. २० /पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० मार्च, २०१७ 
वाचा:- 
शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१७/प्र.क्र.२०/पोल-३, दि. १८.०३.२०१७ 
शासन शुद्धीपत्रक:- 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयांसाठी निर्माण केलेल्या 
७६,८०१ अस्थायी पदांना गृह विभागाच्या उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक १८ मार्च, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिनांक ०१ मार्च, २०१७ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १८ मार्च, २०१७ मधील अ.क्र.३ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 
लेखाशिर्षाखालील खर्च “सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा” याऐवजी 
“सदर खर्च सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा” असे 
वाचावे. 


ee सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१७०३२०१७२३४०७१२९ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e e Digitally signed by Dhiraj K Abhang 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b83edfcbaa0fddb5983e8303bcc 


d9a96ef7cc55853b8b449ff8dc53d69f161 
A b h a Nn g 8d, cn=Dhiraj K Abhang 
bate 2017032720 17:26:51 +05'30' 
(धीरज कां. अभंग) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (सदर शासन निर्णयाची प्रत पोळीस महासंचालक 
यांनी त्यांच्या कार्यालयामार्फत सर्व संबंधित कार्यालयांना उपलब्ध करुन द्यावी.) 
२. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, वरळी, मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : सीटीई-३६१७/प्र.क्र.२०/पोळ-३ 


४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई. 
५. समादेशक, गृहरक्षक व नागरी संरक्षण दल, मुंबई. 

६. महासंचालक व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 

७. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

८. सर्व अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. सर्व पोलीस आयुक्त. (लोहमार्गसह) 

१०. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका/ मिरा-भाईंदर महानगरपालिका/ ठाणे महानगरपालिका / नवी मुंबई 

महानगरपालिका. 

११. ad fears पोलीस महनिरीक्षक. 

१२. पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलग्रस्त विरोधी अभियान), नागपूर 

१३. सर्व पोलीस उपमहानिरीक्षक. 

१४. सर्व पोलीस अधीक्षक. (लोहमार्गसह) 

१५. सर्व पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये. 

१६. सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 

१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१८.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
२१. कक्ष अधिकारी (व्यय-७) / (वित्तीय सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. निवड नस्ती / पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


